राज्य वेतन सुधारणा समिती-२०१७ च्या अहवाल 
खंड-२ मधील सुधारित वेतनश्रेणी राजीव गांधी 
विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील लघुलेखक या संवर्गातील 
पदांना मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
शासन निर्णय क्रमांक : रागांवितंआ-२०२३/प्र.क्र.१५/से-२/का.३९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जुले, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेपुर ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि. १३ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ 
च्या अहवालाच्या खंड-२ मधील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. राज्य वेतन सुधारणा 
समितीने केलेली शिफारस शासनाने मान्य करून ज्या संवर्गाना सुधारित वेतन स्तर मंजूर केलेले 
आहेत, अझा संवर्गांची माहिती सदर शासन निर्णयामध्ये देण्यात आली आहे. 


उपरोक्त area निर्णयामधीळ विवरणपत्र-अ मध्ये प्रशासकीय विभागाच्या 
अधिपत्याखालील लघुलेखक (उच्चश्रेणी, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) या संवर्गाच्या वेतनस्तरामध्ये 
सुधारणा करण्यात आलेली आहे. 


त्यानुसार, उपरोक्त संदर्भ क्र. १ च्या अनुषंगाने राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान 
आयोगातील लघुलेखक उच्चश्रेणी (इंग्रजी, लघुलेखक निम्नश्रेणी (इंग्रजी) आणि लघुलेखक 
निम्नश्रेणी (मराठी) या संवर्गांतीळ पदांना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेपुर ११२१/प्रक्र.४/सेवा-९, दि. १३ फेब्रुवारी, २०२३ मधील 
सुधारित वेतनस्तर (विवरणपत्र - अ) सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागांतर्गत राजीव गांधी विज्ञान 
व तंत्रज्ञान आयोगातील लघुलेखक seas (इंग्रजी, लघुलेखक निम्नश्रेणी (इंग्रजी) आणि 
लघुलेखक निम्नश्रेणी (मराठी) या संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येत आहे. (विवरणपत्र-ओ) 
२. उपरोक्त सुधारित वेतनस्तर लागू करताना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयातील सर्व अटी व 
शर्ती उपरोक्‍त संवर्गाना लागू राहतील. 


३. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २२०/सेवा-९, 
दि.११/०६/२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः रागांवितंआ-२०२३/प्र.क्र.१५/से-२/का.३९ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०७०३१५२००६७१०७ आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार. 


Digitally signed by MEDHA TUKARAM BHOGAONKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -GENERAL 
M E D H A TU KA RAM ADMINISRTATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=96a1 fe66afdd420561c3a847db8f1 8bce30ddbfdf7a68a58 

b99e4223866944d4, postalCode=400032, st=Mi hi 

rialNumber=884A6C0205737FA82DF041D7E1D363D3316E735 

B H OGAO N KA R A0C1COADABC3B3F0B6C1E3015, MEDHA TUKARAM 

BHOGAONKAR 

Date: 2024.07.03 15:31:37 +05'30' 


(मे. तु. भोगांवकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, मुंबई 


२. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई 


. मा. राज्यमंत्री (साप्रवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (ले. व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, (A/a), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
र. 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, मुंबई 


१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११.वित्त विभाग (सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई 

१२.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई 

१३.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-२५), मंत्रालय, मुंबई 

१४.अध्यक्ष, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.सदस्य सचिव, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.निवडनस्ती (साप्रवि-३९) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रागांवितंआ-२०२३/प्र.क्र.१५/से-२/का.३९ 


विवरणपत्र-अ 
राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेली शिफारस शासनाने मान्य केल्यामुळे राजीव गांधी विज्ञान व 


तंत्रज्ञान आयोगातील ज्या संवर्गाना सुधारित वेतनस्तर मंजूर करण्यात येत आहेत अशा 
संवर्गाची माहिती दर्शविणारे विवरणपत्र 


अ.क्र संवर्गाचे नाव ७ व्या वेतन आयोगानुसार | समितीने शिफारस केलेला ७ 
मंजूर सुधारित वेतनस्तर । व्या वेतन आयोगातील सुधारित 
(रू.) वेतनस्तर (रू.) 
ie लघुलेखक (उच्चश्रेणी) । एस-१५ :४१८००-१३२३०० | एस-१६ : ४४९००-१३२३०० 
२ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


